महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- कअनि-१११३/प्र.क्र.४२/२०१३/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ एप्रिल, २०१८ 


संदर्भ : १) समक्रमांकाचे दिनांक ३०.०८.२०१२३ रोजीचे आदेशा 
२) कृषी व पदुम विभाग, आदेशा क्र. HULA - ३२१३/प्र.क्र.३०६/प्रशा-१, दि. 03.03.2098 
३) समक्रमांकाचे दिनांक १७.०३.२०१५ रोजीचे Bear 


आदेशा 


संदर्भाधीन क्र. (१) येथील आदेशान्वये श्रीमती भा.ज.देवरे, कक्ष अधिकारी, कृषी व पदुम विभाग यांच्या 
सेवा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय आहार/उपहारगृहाच्या आस्थापनेवर “प्रशासन 
अधिकारी” या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. श्रीमती 
देवरे, कक्ष अधिकारी या मंत्रालय आहार/उपहारगृह आस्थापना कार्यालयात दिनांक ०४.०३.२०१४ पासून 
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. श्रीमती देवरे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस संदर्भाधीन क्र. (३) येथील 
आदेशान्वये दिनांक ०३.०३.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 


या आदेझान्वये श्रीमती देवरे, कक्ष अधिकारी यांच्या मंत्रालय/उपहारगृह आस्थापनेवरील “प्रशासन 
अधिकारी” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस ०१ वर्षाकरिता म्हणजेच दिनांक 02.03.2098 पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०३१६१७०६०९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan यण 
Bhimrao ie 
Gurav meine 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति 
श्रीमती भा.ज.देवरे, प्रशासन अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी, मंत्रालय आहार/उपहारगृह, सामान्य 
प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव (सेव), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

) सह/उप सचिव (आस्थापना), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

३) उप सचिव (मंत्रालय उपहारगृह), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
) महाव्यवस्थापक, मंत्रालय उपहारगृह, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

) निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


